सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत 
रस्त्यावरील खड्यांची तक्रार करण्यासाठी व 
त्या तक्रारीचे निवारण अँप विकसित 
करण्यासाठी अंमलबजावणी समिती गठित 
करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सीओएम-२०२३/प्र.क्र.२६/ संगणक कक्ष 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग यांची दुरुस्ती व देखभाल करून उत्तम 
दर्जाचे रस्ते बनविण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येते. रस्ते व 
दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत प्रामुख्याने रस्त्यांवरील खड्डे त्वरेने भरण्याच्या कामाचा समावेश होतो. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्त्यावरील खड्यांची तक्रार नागरिकांना करता यावी व 
त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने झालेली कार्यवाही नागरिकांपर्यंत पोहचविण्याकरिता अप विकसित 
करून त्याची अंबलबजावणी करण्यासाठी समिती गठीत करून रस्तांचा दर्जा वाढण्यावर भर 
दयायचा आहे. 
शासन परिपत्रक :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील रस्त्यांवरील खड्यांच्या तक्रारी व 
निवारण प्रणालीचे अप विकसित करून त्याची अंबलबजावणी करण्यासाठी समिती गठीत 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम पद 
(१. सचिव (रस्ते) सा.बां.विभाग अध्यक्ष 

२. | सचिव (बांधकामे) सा.बां.विभाग सदस्य 

३ मुख्य अभियंता ( सा.बां.) प्रादेशिक विभाग, कोकण सदस्य 

४. | उस(सस्ते) सा.बां.विभाग सदस्य सचिव 


२. या समितीस रस्तांवरील ws भरण्यासाठीचे तक्रार निवारण अँप विकसित 
करण्यासाठी आवश्यक ते हार्डवेअर /सॉफ्टवेअर उपलब्ध करण्याकरिता पुरवठादार / 
सल्लागाराची निवड व इतर अनुषंगिक बाबी याबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार राहतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


३. सदर परिपत्रक निर्णयानुसार गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या मान्यतेअंतीच अँप 
विकसन जसे की, अँप मध्ये बदल करणे, नवीन गोष्टींचा अँपमध्ये समावेश करणे इत्यादी 
करण्यात यावे. 
४. समितीच्या बैठका आवऱ्यकतेनुसार वेळोवेळी घेण्यात याव्यात व अहवाल दोन 
आठवडयात सादर करावा. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२३०९०६१२२५१३१६१८ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by GIRIBUWA LALEETAGOURI 
DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


WORKS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5bbfccOab611e512e681dec8al 19d52ad56ce55fc2 


7335f4a7e1f01afea65752, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=5C1486B2EE3003A0B1BCOB86E8678FC8539 
AB726CD03BD45E6C07178746085B5, cn=GIRIBUWA 
LALEETAGOURI 

Date: 2023.09.06 12:27:41 +05'30' 


(ललितागौरी गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव, (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), यांचे स्वीय सहायक. 

२) सचिव (रस्ते / बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३) महालेखापाल - १(लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

8) महालेखापाल - १(लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५) सर्व सह सचिव / उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 
७) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 
९) संचाळक, उद्यान व उपवने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०) निवडनस्ती (संगणक कक्ष) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


